वित्तीय मान्यता 


खरीप व रब्बी हंगाम २०२२-२०२३ करीता युरियाव -न्री0 
डीएपी खताचा संरक्षित साठा करण्यासाठी (Buffer 
Stock) आलेल्या खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी निधी 
वितरीत करण्यास मान्यता देणेबाबत. करण्यास मान्यता दे ण ICE 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : FAA १६२१/प्र.क्र. २०१/१७-अओ (भाग-२) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- ३१/०३/२०२३. 


वाचा:- 
१. कृषि विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक: युसंसा १६२१/प्र.क्र. २०१/१७-अ,(भाग-२) 
दि. ३०/०३/२०२२. 
२. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. कृआ/खते/ गुनि ३-४/ बफर/ २२-२३/८४०९/२१, 
दि. ०६/०३/२०२३. 


प्रस्तावना: 


राज्यामध्ये खरीप हंगाम २०२२ मध्ये १.०० लाख मे. टन युरिया खत व ०.५० लाख मे. 
टन डिएपी खताचा संरक्षित साठा करण्याबाबत. तसेच, रब्बी २०२२-२३ मध्ये ०.५० लाख मे. 
टन इतका युरिया खताचा संरक्षित साठा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या दिनांक 
१५/०२/२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेला आहे. सदर निर्णयास 
मा. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री आणि मा. मुख्यमंत्री महोदय यांची मान्यता घेण्यात आलेली 
आहे. सदर प्रयोजनार्थ महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, गोरेगाव, मुंबई, दि. विदर्भ 
को-ऑप मार्केटिंग फेडरेडन लि., नागपूर आणि दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग 
फेडरेशन लि. मुंबई या तीन संस्थांना संदर्भीय क्र. १ अन्वये विहित केलेल्या दरानुसार “नोडल 
एजन्सी” म्हणून शासनाने नियुक्‍त केळे आहे. तसेच, यामध्ये महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास 
महामंडळास ७०% व इतर दोन संस्थांना प्रत्येकी १५% याप्रमाणे संरक्षित साठा करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार, सदर संस्थांना युरिया व डीएपी खतांचा 
संरक्षित साठा करण्यास आलेला खर्च संदर्भीय क्र. २ सोबत सादर करण्यात आलेला आहे. 
त्यानुषंगाने, सदर खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन |नणंय :- निर्णय :- 


खरीप व रब्बी हंगाम २०२२-२३ मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांना मागणीप्रमाणे व वेळेवर 
युरिया व डीएपी खतांचा पुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, 
दि विदर्भ को- ऑप मार्केटिंग फेडरेशन लि., नागपूर आणि दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह 
मार्केटिंग फेडरेशन लि. मुंबई या तीन संस्थांना संदर्भीय क्र. १ अन्वये शासनाचे “नोडल 
एजन्सी” म्हणून नियुक्‍त करण्यात आले होते. सदर शासन निर्णयानुसार या तीन्ही संस्थांनी 
केलेला युरिया व डीएपी खताचा संरक्षित साठा व त्यासाठी आलेला खर्च खालीलप्रमाणे आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः युसंसा १६२१/प्र.क्र. २०१/१७-ओ (भाग-२) 


अ.क्र. | नोडल एजन्सीचे | खत नोडल युरिया व एकूण खर्च 
नाव प्रकार | एजन्सीकडून | डीएपी खताचा | (GST सह) 
करण्यात संरक्षित साठा (रक्‍कम 
आलेला करण्यासाठी रुपयात) 
संरक्षितसाठा | GST सह 
(मे.टन) आलेला खर्च 
(रक्‍कम 
रुपयात) 


महाराष्ट्र कृषि | युरिया | ६२४७८.२५५ | ७५६५२४०४ 
च | उद्योग विकास डिएपी 
महामंडळ, गोरेगाव, 
मुंबई 


२५२१८.४५ ५८३८१८४१४७ १२९४७०८१८ 


दि महाराष्ट्र स्टेट | युरिया ९२०६.३७ ११०६४७३२३४ 
> को-ऑपरेटिव्ह डिएपी 
मार्केटिंग फेडरेशन 
लि. मुंबई 


२०९२३.०० २३२७१८२३६६ १४७८३१०० 


दि विदर्भ को- ऑप | युरिया | १४४८०.४५५ | १७८५२५२१ 
मार्केटिंग फेडरेशन डिएपी 
लि., नागपूर 


५१७०.४५ ९७९०९६० २७६४२३२४८१ 


एकूण १७१८९७२३९९ 


२. उपरोक्त विवरणपत्राप्रमाणे नोडल एजन्सी यांना एकूण रु. १७,१८,९७,३९९/- (अक्षरी 
रु. सतरा कोटी अठरा लाख सत्त्यान्नरव हजार dial नव्यान्नव फक्‍त) इतका निधी कर्जावरील 
व्याज व विमा खर्च या दोन्हीवरील जीएसटी (GST) सह उपलब्ध करुन देण्यास कृषि 
आयुक्तालय, पुणे यांना मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर बाबीकरीता होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा :- 
मागणी क्रमांक : डी-३ 
१०५, खते व रासायनिक खते, 
(००) (३१) डीएपी व मिश्र रासायनिक खतांचा पुरवठा 
करण्यासाठी येणारा खर्च भागविण्याकरिता अर्थसहाय्य (कार्यक्रम) 
३३, अर्थसहाय्य (२४०१ ८२०८) 


४. कृषि आयुक्तालय स्तरावर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य-पुणे हे 
योजनेचे नियंत्रण अधिकारी म्हणुन तसेच, सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, 
पुणे हे आहरण व संवितरण अधिकारी राहतील. संरक्षित साठा करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाची 
प्रतिपूर्ती करताना प्रचलित झासन निर्णय/ नियम/ परिपत्रक यामधील तरतुदीनूसार 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः युसंसा १६२१/प्र.क्र. २०१/१७-ओ (भाग-२) 


अंमलबजावणी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/ अधिकारांचा भंग 
होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 


५. BT ame निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र. अनौ. सं.क्र. १०१/२३/व्यय-१, दि.३०/०३/२०२३ अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३३११२४४४३७२०१ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by PIMPALE PRASHANT RAMESH 


Date: 2023.03.31 12:48:58 +05'30' 
(प्रशांत र. पिंपळे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र 
विधानमंडळ, मुंबई 
३. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, गोरेगाव, मुंबई 
५. व्यवस्थापकीय संचालक, दि विदर्भ को- ऑप मार्केटिंग फेडरेडान लि., नागपूर 
६. व्यवस्थापकीय संचालक, दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन लि. 
मुंबई 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर 
८. कृषि संचालक (नि.व गु.नि.), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. कृषि सहसंचाळक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०.सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
११.सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी 
१२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१३. नियोजन विभाग (कार्यासन १४३१), मंत्रालय, मुंबई 
१४.वित्त विभाग (व्यय-१ व २, अर्थसंकल्प -१३), मंत्रालय, मुंबई 
१५.उप संचालक (खते), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१६.प्रशासन अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१७.कार्यासन (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
कक्ष अधिकारी 2-3, कृषि व पदुम विभाग यांना विनती की, वरील निधी 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली (BDS) वर कृषि आयुक्तालय, पूणे यांना उपलब्ध करुन 
द्यावा. 
१८. १७-अ कार्यासन, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई (निवडनस्ती ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


